राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मद्य 
नमुन्यांच्या चाचण्या करण्यासाठी हाफकीन 
संस्थेने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनापोटी सन १९९८ ते २००८ या 
कालावधीतील प्रलंबित रक्‍कम व्याजासह या 
संस्थेला अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसप्र-०७१०/प्र.क्र.३५९/राउशु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१६. 


वाचा : - १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.विसप्र-०७१०/प्र.क्र.३५९/राउशु-१, दि.१९.०३.२०१६ 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन Bou यांचे पत्र क्र.लेखा/हाफकिन/प्रलंबित देयके/८५११/८१४/ 
१३-क, दि.१९.०३.२०१६. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन (१) येथील शासन निर्णयाचा परिच्छेद (३) पुढीलप्रमाणे वाचावा.. 


३. “प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष- २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, (००) ००१, 
संचालन व प्रशासन, (09)- आयुक्तांचे कार्यालय, (०१)(०१)- आयुक्त कार्यालय- आस्थापना, ०१- वेतन 
(दत्तमत २०३९ ००१४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०३२११६१९३६६०२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 


p unam H IFAM AN 2% c2N.o=Government Of Maharashtra, 


ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Punam Hiraman 


Wagde Wagde 


Date: 2016.03.21 16:23:27 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. संचालक, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परेल, मुंबई. 
५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई. 
६. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कार्यासन-औषधे-१, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (राउशु-१). 


